कुटीर रुग्णालय, पारोळा, जि.जळगांव 
येथील ३० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०१८/ प्र.क्र. ११२ / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २४ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-पदआ-२०१७/प्र.क्र.६०/आरोग्य-३, 
दिनांक- २५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/ कुटीर 
रुग्णालय/अपदे/३६२८-२९/१८, दिनांक-१८.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील कुटीर रुग्णालय, पारोळा जि.जळगांव येथील ३० अस्थाई 
पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार कुटीर रुग्णालय, पारोळा, 
जि.जळगांव येथील ३० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१८/ प्र.क्र. ११२ /आरोग्य-३, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१४३३४२८४१७ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


. Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil pea oats" sous 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

९. 


वैद्यकीय अधिक्षक, कुटीर रुग्णालय,पारोळा जि.जळगांव. 


१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र ”अ” 


अ.क पदनाम वेतन श्रेणी 
तात्पुरती पदे प्रथम ज्या शा.नियमाने पदांची 
निर्माण झाली तो शा.नि.क्र. व दिनांक संख्या 


| शानिक्.सीओटी/२८८ 2/2919 ०/ वैद्यकिय अधिकारी,वर्ग २ 


पदे पुढे चालू ठेवणे 


ज्या दिवसापासून 


ज्या शा.नि.अन्वये पदे पुढे 


बाबत आवश्यकता 
चालू ठेवण्यात आली तो पदे पुढे चालू 
T Rats ठेवावयाचे आहे तो 
ofa. दिनांक fiuie 
दिनांक 


२२१०-वैद्यकिय सेवा 
व सार्वजनिकआरोग्य 
०३- ग्रा.आ.सेवा 
११०-इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, 
११०-श्स्ग्णा.व दवा. 
(०१)(१) कुटीर 


महाराष्ट्र शासन ०१/०३/२०१८ 


सा.आ.वि. शा.नि. 


आ-४, दि.२९/१/१९८ ३. अधिपरिचारिका, वर्ग- ३ ९३००-३४८००ग्रे पं उर०र 


९३००-३४८०० ग्रे.पं.४२०० कृ.पदआ २०१७/ 
कारभारी, वर्ग-३ | ek | ९३००-३४८०० ग्रे.पं.ई४२०० | प्र.क्र.६०/आरोग्य-३/ 
कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ ५२००-२०२०० ग्रे.पे.१९०० | दिनांक - २५/०१/१८ 


शिपाई, वर्ग-४ शिश CCE ०-७४४० ग्रे.पे.१३०० 


ज्र 
4 
4 
Z| 
भै 
a4, 
Fi 
| 
4 
1.) 
A 


५२००-२०२०० ग्रे पे .१९०० 


मिश्रक, वर्ग-३ |__१_|५२००-२०२०० ग्रे.पे.२८०० 


पहारेकरी, वर्ग-४ Rw ड४४०-७४४० ग्रे.पे.१३०० 


४४४ ०-७४४० ग्रे.पे.१३०० 


(२२१० ०३१५) 


CEE ०-७४४० ग्रे.पे.१३०० 
| oe | SES ०-७४४० TT, 2200 

२ | शानिक.आरएलएच/ eee 3/ वैद्यकिय अधिकारी.वर्ग र |e | ९३००-३४८०० ग्रे.प॑ं.५४०० 

२२६९/प्र.कृ. २८८/आ-४, परिसेविका, वर्ग-३ a ९३००-३४८००ग्रे पं ४रए० 


अधिपरिचारिका, वर्ग-३ ९३००-३४८००ग्रे पं ४२०० 
प्रयोगशाळा सहा ..वर्ग ३ ५२००-२०२०० ग्रे.पे.२००० 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, वर्ग-३ zw ९३००-३४८०० ग्रे.पं.४२०० 
] ५२००-२०२०० ग्रे.पे. १९०० 
मिश्रक, वर्ग-३ ५२००-२०२०० ग्रे.पे.२८०० 
सफाईगार, वर्ग-४ LEC ०-७४४० ग्रे.पे.१३०० 
शानिक्र.साआवि/आरएलएच- कक्षसेवक, वर्ग-४ १ | eeroexvo TF. 2300 


sp रि 
& 4, 

4 
ap A 
| 4, 
aI x 


१६९ ३/२२६१/प्रक् २८८/आ-४, 


